राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २४०१ ॥७४४ व २४०१ ॥७५३) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०७/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२०. 
वाचा - 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० . 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 

३) केंद्र शासन, कृषि आणि शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ७-३/२०१९-आरकेव्हीवाय, 

दिनांक १५.०४.२०२०. 
8) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. राकृवियो -०३१९ / प्र. क्र.९०/भाग-१/१४-ओ. 


शासन निर्णय- 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मागणी क्र.टी-५ , २४०१, पीक संवर्धन, ७९६-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाति क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (३२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा 
६० %), (२४०१ Hove), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. २८००.०० लाख व राज्य हिस्स्याकरीता (०१) (33) 
कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य ( राज्य हिस्सा Yo %), (२४०१ अ७५३), ३३- 
अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. १९००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. ४ येथील कृषि व पदुम विभागाच्या प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ करीता उपरोक्त केंद्र 
व राज्य हिछ्याकरिता अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या yo टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
उपरोक्‍त योजनेच्या केंद्र हिश्‍श्‍्याकरीता (२४०१ ओ७४४), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. १४००.०० लाख व 
समरुप राज्य हिस्स्याकरीता वितरणासाठी उपलब्ध असलेला रु. ९५०.०० लाख इतका निधी लेखाशिर्ष (२४०१ 
ओ७५३), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव (कृषी), कृषि विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर 
निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास; आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत 
सूचना देण्यात यावी. 


४. विभाग प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर Hoon खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत 
सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभाग अनो. संदर्भ क्र. १४३/२०२०/व्यय-१, दि. १८/०८/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१११२१००७२२२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


be igitally signed b indra Di b 
Ravi nN d fa ren ly signed by Ravindra Digambarro 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D i g a aa) b a l fo postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


Aute 10001 o-0 00 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव 

३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. कार्यासन क्र. २व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


